नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी 
पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 
कायमस्वरुपी समायोजन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. आस्थाप्र -६८२४/प्र.क्र.६५/ना.पु.१५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय (विस्तार) मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/ वित्तीय सुधारणा, दि.१०.९.२००१. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००१/प्र.क्र.२९ (भाग-४) / २००४/ वित्तीय सुधारणा-१, 
दि. २६.३.२००४. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र. ४१/अर्थ-१, दि. ०२.०६.२०१५. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१. 

५) अ.ना.पु. व ग्रा.सं. वि., शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि.१८.४.२०२२. 

६) अ.ना.पु.व ग्रा. सं. वि., शासन निर्णय क्र. आस्थाप्र-१८२२/प्र.क्र. ७२/ना.पु.१२, दि.२३.०५.२०२३. 

७) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे पत्र दि.२२.११.२०२३ व दि.५.३.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र. ४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ :- 


सदर झासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागाला प्रशासनावर कोणताही विपरित परिणाम न होता, 
विभागामध्ये उपलब्ध कर्मचाऱ्याचे समायोजन करण्याचे संपूर्ण अधिकार राहतील. विभागाच्या ज्या संवर्गाच्या 
बाबतीत कामांची आवश्‍यकता कमी झाली आहे, अशा संवर्गातील पदांची विभागातील तीच वेतनश्रेणी असलेल्या 
दुसऱ्या संवर्गात आवश्‍यकतेनुसार पदे स्थानांतरण करता येतील. तथापि, विभागांतर्गत एकूण पद संख्येच्या 
मर्यादेतच असे समायोजन राहील, अशी तरतूद आहे. 


२. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि.१८.०४.२०२२ :- 


याअन्वये विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध घोषित करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार संचालक, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई कार्यालयातील ८ कर्मचारी व संचालनालय नागरी पुरवठा 
(गो/वा), मुंबई कार्यालयातील २९ कर्मचारी असे एकुण ३७ कर्मचारी आहेत. 


३. शासन निर्णय, क्र. आस्थाप्र-१८२२/प्र.क्र. ७२/ना.पु. १२, दि. २३.०५.२०२३ :- 


उपरोक्त नमूद ३७ कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई, वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई, राज्य अन्न आयोग, मुंबई, विभागीय /जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नियंत्रक 
वैधमापनझास्त्र, मुंबई व राज्य तक्रार निवारण आयोग, मुंबई या अधिनस्त कार्यालयामधील सरळसेवा किंवा 
पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर दि.२३.०५.२०२३ रोजीच्या शासन आदेशान्वये समायोजन करण्यात आले 
आहे. 


४. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे पत्र दि. २२.११.२०२३ व दि. ५.०३.२०२४ :- 


नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई यांनी शिधावाटप निरिक्षक, गट-क व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील Raa 
पदांची संख्या विचारात घेता व समावेशन करण्यात आलेल्यापैकी इच्छुक कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या 
अनुभवाचा तसेच अन्नधान्य उचलीसंदर्भातील कामकाजाचा नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई कार्यालयात समायोजन 
केल्यास सदर कार्यालयास फायदा होईल. यास्तव, इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रक, शिधावाटप या कार्यालयातील 
Rad पदांवर समायोजन करण्यास ना-हरकत कळविलेले आहे. 


५. सबब, सदर इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवर शिधावाटप निरिक्षक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील सरळसेवा किंवा पदोन्नती कोट्यातील 
रिक्‍त पदांवर समायोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


-: शासन निर्णय :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील खालील तक्त्यात नमूद गट-क संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी दिलेल्या इच्छुकतेनुसार संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णय, दि.२३.०५.२०२३ अन्वये 
विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य कार्यालयांतील रिक्त पदांवर समायोजन करण्यात आले आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये मुंबई-ठाणे शिधावाटप यंत्रणेतील रिक्‍त पदांची संख्या, कामकाजाचा व्याप व 
अनुभवी कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता आणि सदर कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार, सदर कर्मचाऱ्यांचे या आदेशात नमूद 
अटी व शा्तींच्या अधीन राहून नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर गट-क 
संवर्गातील शिधावाटप निरिक्षक (वेतनस्तर : एस-८ : २५५००-८११००) व लिपिक-टंकलेखक (वेतनस्तर : एस- 
६ : १९९००-६३२००) मधील Rat पदांवर या आदेशात नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून खालीलप्रमाणे 
समायोजन करण्यात येत आहे :- 


अ. कर्मचाऱ्यांचे नाव सध्या कार्यरत पदनाम व नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी 
क्र कार्यालय पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 
समायोजनानंतरचे पदनाम 

a . | श्री. दिपक उत्तम तायडे । वरिष्ठ लिपिक, शिधावाटप निरिक्षक 
राज्य अन्न आयोग, मुंबई. 

२. | a. सुनिल सि. मांडवकर | लिपिक-टंकलेखक, शिधावाटप निरिक्षक 
जिल्हा पुरवठा कार्यालय, ठाणे 

३. | श्री. विनायक द. सोनवणे | लिपिक-टंकलेखक, शिधावाटप निरिक्षक 
जिल्हा पुरवठा कार्यालय, ठाणे 

४. श्री. शज्ञीकांत के. कुड | लिपिक-टंकलेखक, लिपिक-टंकलेखक. 
राज्य अन्न आयोग, मुंबई. 

५. | श्री. प्रशांत साहेबराव लिपिक-टंकलेखक, लिपिक-टंकलेखक. 

सुर्यवंशी जिल्हा पुरवठा कार्यालय, ठाणे 

६. | श्री. रमेश गोविद बांबळे । लिपिक-टंकलेखक, लिपिक-टंकलेखक. 

जिल्हा पुरवठा कार्यालय, पुणे 


३. सेवाज्येष्ठता :- शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि २१.०६.२०२१ च्या म.ना.से. (ज्येष्ठतेचे 
विनियम) नियमावली, २०२१ मधील नियम क्र ३ (१) मध्ये नमूद शेवटच्या परंतुका नियमानुसार सदर कर्मचाऱ्यांचा 
ज्येष्ठतेचा दिनांक निश्चित करण्यात यावा. सदर कर्मचारी यांचे ज्या संवर्गात समायोजन करण्यात येईल, अशा 
संवर्गात नियुक्‍ती झालेल्या दिनांकापासून त्यांची त्या संवर्गातील सेवाज्येष्ठता विचारात घेण्यात यावी. सदरचे 
समावेशन कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने, समावेशन करण्यात येत असलेल्या 
संवर्गातील ज्येष्ठतेबाबत त्यांना कोणताही हक्‍क राहणार नाही. 


४. बिंदुनामावली :- संबंधित कर्मचारी यांची नियुक्ती त्यांच्या मूळ प्रवर्गाच्या बिंदुवर करण्यात यावी. जर 
संबंधित कर्मचाऱ्याचा मूळ प्रवर्गाचा बिंदु रिक्‍त नसेल तर सदर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गाच्या बिंदुवर 
दर्शविण्यात यावी. तसेच कर्मचाऱ्यांचे ज्या कोट्यात (सरळसेवा/पदोन्नती) पद रिक्‍त आहे, त्या पदावर समावेशन 
करण्यात यावे. 


५. वेतनश्रेणी fact विभाग, शासन निर्णय दि २६.३.२००४ नुसार वरिष्ठ संवर्गातून निम्न संवर्गात 
समायोजनाने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कर्मचारी यांची पूर्वीच्या पदावरील वेतनश्रेणी संरक्षित करण्यात यावी. 
समकक्ष पदावर समायोजनाने नियुक्‍ती देण्यात आलेले कर्मचारी आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत उच्च वेतनश्रेणी 


धारण करीत असल्यास सदर वेतनश्रेणी संरक्षित करण्यात यावी. तसेच सदर कार्यरत कर्मचारी यांची 
समायोजनापूर्वीची सेवा आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी ग्राहय धरण्यात यावी. 


६. अलिकडील काळात जे अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त झाळे आहेत, त्यांच्या सेवानिवृत्तीविषयक लाभ 
मंजूर करण्याबाबतची कार्यवाही नियंत्रक, शिधावाटप व सचालक नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालयामार्फत 
करण्यात यावी. तसेच यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याबाबत अधिदान व लेखाधिकारी/ 
महालेखापाल या कार्यालयांकडून पत्रव्यवहार झाल्यास तो देखील नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी 
पुरवठा, मुंबई कार्यालयामार्फत करावा. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांचा सर्व अभिलेख नियंत्रक, शिधावाटप व 
संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालयाने जतन करावा. 
७. उपरोक्त तक्त्यात नमूद कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या इच्छुकतेनुसार नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी 
पुरवठा, मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यालयांतील Rad पदे विचारात घेऊन सदर समायोजन करण्यात येत आहे. 
८. सदर कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रक, शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर या 
आदेशान्वये समावेशन झाल्यानंतर त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. 
९. सदरची बाब ही पूर्वोदाहरण (Precedent) म्हणून इतर कर्मचाऱ्यांसाठी वापरता येणार नाही. 
१०. सचिव, राज्य अन्न आयोग, मुंबई, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे यांनी 
संबंधित कर्मचाऱयांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी . 
११. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.०२.०६.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार प्रस्तुत शासन आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२६१२२३५५८००६ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


POOJA PRASAD 
MANKAR 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 


१) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
२) सर्व संबंधित अधिकारी. 


प्रत आवश्‍यक कार्यावाहीस्तव : 


१) सचिव, राज्य अन्न आयोग, मुंबई. 
२) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे. 
३) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे. 


प्रत माहितीस्तव : 

१) मामंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, . 
) महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
) सह सचिव, ना.पु.१२, अ.ना.पु. व ग्रा. सं. वि., मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


AD 


CC AN 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे /पुणे. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवडनस्ती (ना.पु. १५) 


mn 2८ 


४] 


